राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया 
अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता रु.२.४४ 
कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३ 


१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१ (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२२ मार्च,२०२१ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च,२०२२. 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. १५ मे,२०२३ व 
दि.३० मे,२०२३ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./ राकृवियो /टि-०४/०१/भाग-२/५६१५१/२३,दि.०८/०८/२०२३. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या 
प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर Singal Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero 
Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA 
खात्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती प्रवर्ग व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या वितरणासाठी उपलब्ध 
असलेल्या रु.२.४४ कोटी अखर्चित निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी विचारात घेता रु. २,४४,०००००/- (रुपये दोन कोटी चव्वेचाळीस लक्ष) निधीचे वितरण 
या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय तपशील 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला आहे. 

२. आयुक्त (कृषि) यांनी उपरोक्‍त परि. क्र. १ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध 
करुन द्यावा. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ञे, दिनांक: २२ ऑगस्ट, 2023 


४. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी 
मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१७१०२०३७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
सहपत्र : परिशिष्ट अ ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
शा णा 2.5.4.20=f98 1d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5 
B A N S | R AO 420df7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42 
747F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH 
KA RA D BANSIRAO KARAD 
Date: 2023.08.22 17:13:06 +05'30' 
(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
९. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१०. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

११. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

१३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१४. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवडनस्ती (का-१४-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दिनांक: २२ ऑगस्ट, 2023 


कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


परिशिष्ट- अ 


शासन निर्णय क्र. राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. २२ ऑगस्ट, २०२३ चे सहपत्र 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 
विय ae या शासन निर्णयान्वये निधी वितरण नवा 
अंतर्गत आतापर्यंत सन २०२३-२४ वितरणानंतर 

अ. येतगचे नोव; | sta मंजूर वितरीत सर्व शिल्लक 
क्र | प्रकल्प/ नाव | मंजूर वर्ष | मंजूर | a करीताशिल्लक | साधारण जाती | अःजमाती| एकृण | प्रकल्प मल्य 
प्रकल्प प्रकल्प मूल्य अ. : एकूण मृ 
किंमत (६-११) 
Ea Q 3 ie ae षु ६ 1 ge =|] ८ ९ | 9 | 9a 
कृषि जनजागृती 
3 २०२१-२२ ०,८७७ ०,9७१ ०.१६ ०.१६०३० 0,00000 0,00000 ०.१६०३० शि 
कार्यक्रम २०२३-२४ 
कृषि यांत्रिकीकरण 
R प्रकल्प २०२२-२३ | १५०.०० | १२२.५० २७.५० १.१०४६० | ०.०६८२० | ०.०७४६० | १.२४७४० २६.२५ 
शि संचालक (विस्तार व 
i प्रशिक्षण) एकूण १५०.८७ | १२३.२१ २७.६६ १.२६४९० | ०.०६८२० | ०.०७४६० | १.४०७७० २६.२५ 
प्रशिक्षण) 
३ | शेततळे अस्तरीकरण | २०२१-२२ | १००.०० | ४५.९० ५४.१० ०.६८२२० | 0.00000 | 0.00000 | ०.६८२२० | ५३.४२ 
व्यवस्थापकीय 
oi संचालक एकूण १००.०० | ४५.९० ५४.१० ०.६८२२० | ०.००००० | 0,00000 | ०.६८२२० ५३.४२ 
(MSHMPB) 
अ कृषि विभाग (--) एकूण २५०.८७ | १६९.११ ८१.७६ १.९४७१० | ०.०६८२० | ०.०७४६० | २.०८९९० ७९.६७ 
हवामान स्मार्ट 
शेतीसाठी सौर 
8 अर्जवर चालणारी २०२२-२२ २.५६ ०.०६ २.५० 0,00000 0,00000 0.02000 0.02000 २.४८ 
केंद्रीय विव्होट 
सिंचन प्रणाली 
a महात्मा फुले कृषि एकूण ण २.५६ ०.०६ २.५० ०.००००० ०.००००० ०.०२००० ०.०२००० ४८ 
विद्यापिठ, राहूरी कू : : 4 : : F .०२ 2. 
आ कृषि विद्यापिठे () एकूण २.५६ ०.०६ २.५० ०.००००० | ०.००००० | ०.०२००० | ०.०२००० २.४८ 
सुभाष अण्णा कुल 
षु सहकारी दुध २०२०-२१ ८.१२ २.४० ५.७२ 0,00000 0.00000 0.33920 0.33920 ५.३९ 
उत्पादक सघ 
ता.दौंड जि.पुणे 
ड्‌ alge एकूण ८.१२ २.४० ५.७२ ०.००००० ०.००००० ०.३३१२० ०.३३१२० ५.३९ 
(दुग्धव्यवसाय) 
एकूण प्रकल्प मुल्य 
A आं एकूण 269.44 | १७१.५७ ८९.९८ १.९४७१० | ०.०६८२० | ०.४२५८० | २.४४११० ८७.५४ 
(अ--आ--इ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


